महाराष्ट्र शासन 
क्र. विभाचौ १६१८/प्र.क्र. ४२/११-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई -४०० ०३२. 


दिनांक :- २८ मे, २०१९ 
प्रति, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
आस्थापना शाखा 


विषय :- विभागीय चौकशी 
गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकारी यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी 
कंत्राटी तत्वावर नियुक्तीसाठी इच्छुक सेवानिवृत्त चौकशी अधिकाऱ्यांची 
एकत्रित सामायिक पुरवणी यादी-१ (पॅनल) 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.-सीडीआर-११८७/५८१/४५/ 

अकरा, दिनांक २९ डिसेंबर, १९८८ 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.-एसपीओ-२८०४/प्र.क्र.११/ 
२००४/११-अ दिनांक २६ मे, २००६. 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-एसपीओ-२८०७/ 
प्र.क्र.२१/०७/११-अ, दिनांक २८ ऑक्टोबर, २००९ 

४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-वशिअ १३१७/प्र.क्र.५१ 
/११, दिनांक २१ जुले, २०१७ 

५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-विचौअ १६१८/प्र.क्र.१२/ 
११-अ, दिनांक २१ मे, २०१८ 

६) शासन पत्र क्र. क्र. विभाचौ १६१८/प्र.क्र. ४२/११-अ दि.१७/०९/२०१८ चे पत्र. 


संदर्भ क्रमांक ५ येथील शासन पत्रकानुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या गट “अ” (ग्रेड पे रु.9६०० 
पेक्षा कमी) व गट “ब” मधील राजपत्रित अधिकारी यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशी करण्यासाठी अस्तित्वात 
असलेल्या यंत्रणेत व कार्यपध्दतीत आता सुधारणा करण्यात आली असून त्यास अनुसरुन गट “अ” (ग्रेड पे 
रु.७६०० पेक्षा कमी) व “ब” मधील राजपत्रित अधिकारी यांच्या विरुध्दच्या विभागीय चौकडी प्रकरणी कंत्राटी 
चौकशी अधिकाऱ्यांचे पॅनल तयार करुन गट-अ व गट-ब मधील राजपत्रित अधिकारी यांच्या विभागीय चौकशी 
प्रकरणी नव्याने Verran विभागीय चौकशीच्या प्रकरणांसह, म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ 
च्या नियम ७ (१) क अनुसार प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात येत असलेली 
विभागीय चौकशीची तातडीची असलेली प्रकरणे पॅनेल मधील कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांचेकडे सोपविण्याचे 
निश्चित करण्यात आले आहे.त्यानुसार संदर्भीत क्रमांक ६ येथील गट-अ व गट-ब कर्मचा-यांच्या विभागीय 
चौकशी कंत्राटी तत्वावर नियुक्तीसाठी सेवानिवृत्त कंत्राटी चौकशी अधिका-यांची सामायिक यादी (पॅनल) 
दिनांक १७ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्रसिध्द करण्यांत आली आहे. आता सदर यादीमध्ये नव्याने इच्छुक 
सेवानिवृत्त कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांचा नव्याने समावेश करुन पुरवणी यादी प्रसिध्द करण्यांत येत आहे. 
२. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या आधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांनी गट-अ व 
गट-ब च्या राजपत्रित अधिकाऱ्याच्या विभागीय चौकशा, झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक 


शासन पत्र क्रमांकः विभाचौ १६१८/प्र.क्र. ४२/११-अ 


२९ डिसेंबर, १९८८, दिनांक २६ मे, २००६, दिनांक २८ ऑक्टोबर, २००९, दि. २१ जुले, २०१७ आणि दिनांक 
२१ मे, २०१८ अन्वये विहित केल्यानुसार आणि सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-विचौअ १६१८/प्र.क्र.१२/११- 
अ, दिनांक २१ मे, २०१८ मधील परिच्छेद २ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार नियुक्‍ती करावी. तसेच 
नियुक्‍त केलेल्या कंत्राटी चौकशी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कामकाजात कसूर केली किंवा कसे यावर संबंधित 
शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी यांनी लक्ष ठेवावे. त्यांच्या कामात कसूर आढळल्यास, त्याबाबतच्या समर्थनीय 
कारणांसह शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी यांनी सामान्य प्रशासन विभागास अहवाल सादर करावा. या प्रकरणी 
चौकशी अधिकारी म्हणून कार्य बजावतांना ते दोषी आढळल्यास कोणतेही कारण / नोटीस न देता संबंधित 
कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांचे नाव यादीतून वगळण्यात येईल. 

३. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना कळविण्यात येते की, सेवानिवृत्त चौकशी अधिकारी यांनी अंतिम 
चौकशी अहवाल सादर केल्यानंतर त्यांचे मानधन त्वरेने अदा करण्यात यावे. सदर यादीतील ज्या कंत्राटी 
चौकशी अधिका-यांची वय वर्षे ७० पूर्ण झाली आहेत व जे अधिकारी यापुढे चौकशी अधिकारी म्हणून काम 
करण्यास इच्छुक आहेत अथवा ज्या कंत्राटी चौकशी अधिका-यांचे वय नजीकच्या काळात Vo TY पूर्ण होणार 
आहेत, त्यांना या शासन पत्राच्या दिनांकापासून २ (दोन) वर्षाकरिता पुढे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या 
आदेशान्वये नियुक्‍त सर्व कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या कामकाजाचे 
तिमाही अहवाल (मार्च, जून, सप्टेंबर, डिसेंबर अखेर) पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास सादर 
करावेत. 


४. सदर सेवानिवृत्त कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांची एकत्रित सामायिक यादी (पॅनल) महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१९०५२८१५००४७८७०७ असा आहे. हे शासन पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Gupte Sanju Kamlak: 
त्ता, harasht 


2.5.4.20=2834863d93dd5ba34736e8845b6287c3dd58ee1 76cf2 


G t S j 
ba93df4e169e70699c5: 
serialNumber=4c1 0e808fe85223e03be4cad0148cef9a7191487 
8680c586fc438e7239dafca4, cn=Gupte Sanju Kam 
De 


(९: 2019.05.28 15:09:26 +05'30' 


(संजू क. गुप्ते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र- विवरणपत्र -अ 


प्रत माहितीसाठी सादर- 

१. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२. सर्व जिल्हाधिकारी, 

३. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालये (संबंधित विभागामार्फत) 
४. संबंधित सेवानिवृत्त कंत्राटी चौकशी अधिकारी 

५. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 99-37) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र "अ 


शासन पत्र क्र. विचौअ १६१८/प्र.क्र.४२/११-अ दिनांक २८/०५/२०१९ च्या यादीस पुरवणी यादी क्रमांक -१ 
गट-अ व गट-ब अपचारी अधिकारी यांच्या विभागीय चौकशीसाठी इच्छुक सेवानिवृत्त चौकशी अधिकारी यांची सामान्य प्रशासन विभागाकडील पुरवणी यादी. 


अ.क्र. सेवानिवृत जन्म दिनांक | सेवानिवृत्तीचा | सेवानिवृत्त होताना | सेवानिवृत्त अधिकारी यांचा निवासी पत्ता व कोणत्या विभाग / जिल्हा येथे 
अधिका-यांचे नांव दिनांक धारण केलेले पद व | संपर्क क्रमांक काम करण्याची इच्छा आहे. 
वेतनश्रेणी 
|] श्री.राम सदाशिव ११/०२/१९५० | २९/२/२००८ | अधीक्षक अभियंता । बी-२०३, श्री.जी.व्हिला, नितीन कंपनी जवळ, | सर्व विभाग 
कणीकर १२,०००-१६,५०० । पाचपाखडी,ठाणे (प) ६२. (सा.बां.वि.व पाटबंधारे विभाग 
(दि.२३.७.२०१८ सुधारित ग्रेड पे मो.क्र.२८६९०८१५३९ वगळून) 
मधील यादी क्र.१२) ७,६००/- 
२ | at. रविंद्र श्रीपती ११/०६/१९५९ । ३१/०५/२०१७ | अपर जिल्हाधिकारी | मु.पो.उपळाई (ठोंगे) ता.बार्शी, जि. सोलापूर- | सर्व विभाग 
सावळकर ग्रेड पे ८,७००/- ४१३४०८. (महसूल विभाग.) 
मो.क्र. ९४२२४३६३०० 
3. श्री. मनोहर १/०१/१९५० | ३१/०८/२०१५ | अपर जिल्हाधिकारी | हिकरे कुंज, १९४, जयदुर्गा सोसायटी क्र.१, । नागपूर 
झिबलजी हिकरे (नि.श्रे.) नरेंद्र नगर, नागपूर-४४००१५. (महसूल विभाग आणि 
ग्रेड पे ८,७००/- मो.क्र.९९६०८२०७८०/ ७१२-२७८६१०१ महापालिका, नागपूर वगळून.) 
४ | श्री. रमाकांत मा. ९/१०/१९५३ | ३१/१०/२०११ | सहसचिव १००१, रेणूका को.ऑ.हौ.सो.गुरुनानक मुंबई/पुणे/ नाशिक 
अस्मर ३७४००-६७०००-- | हॉस्पीटल समोर, कला नगर, वांद्रे (पूर्वी मुंबई- | उद्योग, कामगार व महसूल 
(दि.२३.७.२०१८ ग्रेड पे ८,७००/- ४०० ०५१. मो.क्र.९९६७६११९९९ विभाग वगळून. 
मधील यादी क्र.५२) 
५/ श्री. दु. र. चंद्रिकापुरे | १६/०७/१९५५ | ३१/०७/२०१३ | उपसचिव गायत्री-एम-१, ८०२,एलकेपी शाळेजवळ, सर्व विभाग 
(दि.२३.७.२०१८ १५,६००-३९,१०० । लोकग्राम, कल्याण (पूर्वी ४२१ ३०६. (नियोजन वि.,आदिवासी 
मधील यादी क्र.४७) ग्रेड पे ७,६०० मो.क्र.९८६९०७७७७५ विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा, 
पाणी पुरवठा व स्व्व्छता विभाग 
वगळून.) 
६ श्री. प्र. arate २७/०७/१९५९ । ३१/०७/२०१७ | सह सचिव बी-२, /७०४, सेवंथ हेवन, साकेत पॅराडाईज, |। मंत्रालय, मुंबई, कोंकण विभाग 
१४,३००-१८,३०० । आधारवाडी जेल रोड, कल्याण (पश्चिम) (कृषिव पदुम विभाग, नियोजन 
-८,७०० मो.क्र.९८२०८४७९४६ वपा.पुव स्व.वि. वगळून.) 


७ | St. खाजा मसरुर । २३/०८/१९६० | ३१/८/२०१८ | प्रकल्प संचालक, | सिध्दीविनायक अपार्टमेंट, अक्कय्यापुरा, अमरावती 
अहमद १५,६००-३९,१०० | अमरावती कॅम्प, अमरावती- ४४४ ६०२. (ग्रामविकास विभाग वगळून.) 
ग्रेड पे ७,६०० मो.क्र.९४२२८८८४९० 
८ | श्री. जगन्नाथ २५/०९/१९५६ | ३०/०९/२०१४ | प्रकल्प संचालक, । १३४५, स्नेहसदन, त्रिमूर्ती कॉलनी, पुणे नाशिक विभाग 
एकनाथ पवार १५,६००-३९,१०० । सिरम इन्स्टीटयूट जवळ, (ग्राम विकास विभाग वगळून) 
(दि.२३.७७.२०१८ ग्रेड पे ७,६०० हडपसर, पुणे-४११ ०२८. 
मधील यादी क्र.६८) मो.क्र.७५८८५९३२७९/९०६७९८९९८९ 
९ श्री. आझम अहमदी | १५/११/१९५५ | 30/99/2093 | प्रकल्प संचालळक | अकोल मेन्हान, बोहरा मज्जीद, इतवारी, नागपूर 
कोठावाला १५,६००-३९,१०० | नागपूर-४४०००२. (ग्राम विकास व जलसंधारण 
ग्रेड पे ७,६०० मो. क्र.१९६००१४२२८/०७१२-२७३११२८ विभाग वगळून.) 
हि ०_। श्री. प्रमोद सुर्यभान ३०/१०/१९५६ | ३१/१०/२०१६ | जिल्हा सत्र न्याया. | परिवाज अपार्टमेट, डी विंग, प्लॅट क्र.१२, औरंगाबाद विभाग / बुलढाणा, 
घाटे, ३१,५५०-६३,०७० । लोकमान्य घरकुल, उत्तरनगरी चिखळठाणा, । जालना,अमरावती 
(दि.२३.७.२०१८ एमआयडीसी WAT, औरंगाबाद-४३१ ००६. । (विक्रीकर, वित्त, नगर विकास 
मधील यादी क्र.८८) मो.क्र.९००४६०१२८० विभाग वगळून.) 
| १ | दि.ल. शिवणकर  । २/११/१९४९ | ३०/११/२००७ | सहआयुक्त ए-८, शिंदेनगर, बावधन खुर्द, एन.डी.ए.रोड, | पुणे विभाग 
(दि.२३.७.२०१८ पशुसंवर्धन पुणे-४११ ०२१. (पशुसंवर्धन विभाग वगळून) 
मधील यादी क्र.२८) १५,६००-३९,१०० । मो.क्र.२३२५८५०९०९/०२०-२२९५२१२० 
ग्रेड पे ७,६०० 
१२ | श्री.भिमराव रामदास | २२/१२/१९५० | ३१/१२/२००८ | सहसचिव ए३/४०५, हिमालय लोकधारा सह.गृहनिर्माण | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
उके १५,६००-३९,१०० । संस्था मर्या.कल्याण (पूर्वी जि.ठाणे. वगळून. 


ग्रेड पे ७,६०० 


